महाज्योतीसंस्थेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरीता ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) अंतर्गत 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : महाज्ये २०२२/प्र.क्र.५८/संस्था (महाज्योती) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२३ 


संदर्भ:-१. शासन निर्णय,विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१११/मावक, 
दि.०८.०८.२०१९ 
२.शासन ज्ञापन,इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,क्र.महाज्यो२०२२/प्र.क्र.५८/संस्था(महाज्योती), 
दि.०८.०२.२०२३ 
३.व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती),नागपूर 
यांचे दिनांक १५.०३.२०२३ चे पत्र. 


ज्ञापन: 

संदर्भ क्र. १ येथे नमूद दि.०८.०२.२०१९ च्या शासन निर्णय अन्वये विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर 
मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग व शासन/महाज्योती ठरविल त्याप्रमाणे इतर वंचित व दुर्लक्षित घटक यांच्या 
सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या 
नावाची स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. 
2. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता महात्मा ज्योतीबा Ho संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती), नागपूर या संस्थेस ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) साठी रु. २००.०० कोटी इतका निधी सुधारीत 
अंदाजानुसार अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 
३. संदर्भ क्र. २ येथे नमूद दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या शासन ज्ञापन अन्वये सन २०२२-२३या आर्थिक 
वर्षात महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षणसंस्था (महाज्योती) या संस्थेस रू. ५०.०० कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित रु. १५०.०० कोटी (रुपये एकशऱी पन्नास कोटी ) इतका निधी“ 2224 एफ 
४९७, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ” लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून वितरीत 
करण्यास याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 
३. उक्त निधी खर्च करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती, नागपूरहे नियंत्रक अधिकारी राहतील. 
सदरची रक्‍कम SERA करण्यासाठी प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक विभाग) 
नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४.या बाबीवरील खर्च “मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५- अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२-आर्थिक विकास, ०१-विमुक्‍त जाती भटक्या 
जमाती, इतर मागास प्रवर्ग कल्याण, (०१)(०९) महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती),(२२२५ एफ ४९७), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
५. उपरोक्त योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधिन राहून खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची 
राहील. तसेच वित्तीय नियमावली व महाराष्ट्र अर्थनियमावली पुस्तिकानुसार वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी ही व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती यांची राहील. 
६. सदरज्ञापन नियोजन व वित्तविभागाच्या सहमतीने अनुक्रमे अनौ.सं.क्र.६३/का-१४१३, दि.१६/०३/२०२३ व 
अनौ.सं.क्र.३२३/२०२३/व्यय १४, दि.२५/०३/२०२३ नुसार निर्गमितकरण्यातयेतआहे. 


शासनज्ञापनक्रमांकःमहाज्ये २०२२/प्र.क्र.५८/संस्था (महाज्योती) 


७. सदर ज्ञापन शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थस२०२२/प्र.क्र४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत वितरीत करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१५१९४१४३३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१०, 
११. 
१२. 
१२३. 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्राळय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर. 
प्रादेशिक उपसंचालक, नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर. 
सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प)/रोखशझाखा, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (का.१४११/१४१३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (व्यय-१४), वित्त विभागमंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (संस्था). 


पृष्ठरपैकी२ 


